RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १ , 


अंक २० ] 


[ पृष्ठे ३ 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०१५ / आषाढ ११-१७, शके १९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जून २०१५ 


अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमसीटी . २०१५ / प्र.क्र . ५७/ परिवहन - ५.- ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५९ ) याच्या कलम १६५ 
कलम (१) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा त्यांना 
झालेली शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या 
अपघाताच्या संबंधातील नुकसानभरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्रासाठी एकूण आठ, नागपूर येथे एकूण चार , पुणे व ठाणे येथे प्रत्येकी एक अशी एकूण १४ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे गठीत 
करण्यात आली आहेत . 

त्याअर्थी, आता मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमान्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे , श्री. ऐजाझुद्दीन सलाउद्दीन काझी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांची सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , मुंबई तसेच श्रीमती संगीता राजकुमार पहाडे, 
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, ९ वे न्यायालय , बांद्रा, मुंबई यांची सदस्य , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , मुंबई येथे 
त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 
नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०१५/ आषाढ ११-१७, शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th June 2015 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLE ACT , 1988 . 

No. MCT. 2015 / C.R . 57 / Transport-5. — Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1) and (2 ) of section 165 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ), the Government 
of Maharashtra has constituted 8 Motor Accident Claims Tribunals for the area comprised within 
the limits of theMunicipal Corporation of Brihan Mumbai, 4 Motor Accident Claims Tribunals for 
Nagpur and 1 Motor Accident Claims Tribunal at Pune and Thane each . Total number of Motor 
Accident Claims Tribunals for the purpose of adjudicating upon the claims for compensation in 
respect of accident involving the death or bodily injury to person arising out of the use of motor 
vehicles or damages to any property of third party so arising of both . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 165 of the Motor Vehicles 
Act, 1988 (59 of 1988 ), and rules framed under this , the Government of Maharashtra hereby appoints 
Shri Aejazuddin Salauddin Kazi, Adhoc District Judge and Assistant Sessions Judge , Small Causes 
Court, Mumbai, as Member, Motor Accident Claims Tribunal, Mumbai as well as Smt. Sangeeta 
Rajkumar Pahade, Additional Chief Metropolitan Magistrate , 9th Court , Bandra , Mumbai as 
Member, Motor Accident Claims Tribunal, Mumbai with effect from the date he/ she assumes 
charge upto the age of 60 years or until further orders of Government, whichever is earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०१५ / आषाढ ११-१७, शके १ ९ ३७ 


३ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जून २०१५ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१५/ १०४० / प्र.क्र .३३२ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ 
( १८ ९९ परि-२ ) च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Lodha Hi Rise Builders Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरीत्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २०,००० ( अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ जून २०१५ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


